“वृक्षणोपण व संगोपन” यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभागाच्या कार्यक्रमावरील खर्चाच्या ०.५ 
टक्के मर्यादेत तरतुद करण्यासाठी नवीन HAAN 
निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः : संकिर्ण-१०१८/प्र.क्र.४१/समन्वय 
मंत्रालय, ९ वा मजला, गो.ते.संकुल आवार, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई yoo ००१ 
तारीख: १ मार्च ,२०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय,महसुलळ व वन  विभाग,क्रमांक.साववि२०१६/प्र.क्र८०(भाग-१)फ- 
११,दि.२५.०७.२०१८. 
2) महालेखापाल,महाराष्ट्र-१,यांचे पत्र क्रमांक-सं:ख.वि./चा-१/वैद्यकीय शिक्षण - औषधी 
द्रव्ये विभाग युओआर-१२६/२०१८-१९/९६५,दि.२७.१२.२०१८. 


प्रस्तावना - 

महसूल व वन विभागाच्या दि.२५ जुले,२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार, “वृक्षरोपण व संगोपन” 
यासाठी नवीन लेखाशीर्ष घेवून संबंधित प्रशासकीय विभागांनी त्यांचेकडील एकदंर अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीपैकी “कार्यक्रमावरील खर्चामधून” ०.५ टक्के मर्यादेत आर्थिक तरतुद उपलब्ध करुन घेण्यास 
शासन मान्यता देण्यात आळेली आहे.त्याअनुषंगाने नवीन लेखाशीर्ष घेण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

“वृक्षरोपण व संगोपन” यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या कार्यक्रमावरील 
खर्चासाठी तरतुद करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नविन ळेखाशीर्ष निर्माण करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्र. एस-०३ Demand No. S-03 

मुख्य २४०६ वनीकरण व Major Head २४०६ | Forestry and Wild life 
लेखाशीर्ष वन्यजीवन 

उपमुख्य ०४ ।वनीकरणव Sub Major ०४ Afforestation and Ecology 


शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-१०१८/प्र.क्र.४१/समन्वय 


लेखाशीष पर्यावरण विकास Head Development 
गौण fry १०१ । राष्ट्रीयवनीकरण व | Minor Head १०१  । National Afforestation and 
पर्यावरण विकास Ecology Development 
कार्यक्रम Programme 
गट शिर्ष (००) Group Head —_| (00) 
उपगट Bry (09) शाश्वत विकास ध्येय | Sub Major (09) Tree Plantation and 
ध्येय १५- Head conservation under 
जमीनीवरील Sustainable Development 
सजिव) अंतर्गत वृक्ष Goal (Goal 94- life on 
ळागवड आणि land)(900% State Scheme) 
संवर्धन(१०० टक्के 
राज्य 
योजना)(कार्यक्रम) 
उद्दिष्ट ०२ मजुरी Object ०२ Wages 
२१ ।पुरवठाव सामय्री 29 | Supplies and Materials 
सांकेताक २४०६ए४९९ CRC २४०६/४९९ 
२. BT AIR निर्णय महाळेखापालच्या दि.२७.१२.२०१८ च्या पत्रान्वये तसेच वित्त विभागाच्या 


अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३५२/२०१८/व्यय-१३,दि.२९.१०.२०१८ अन्वये व दि.२०.१२.२०१९ च्या 
पत्रान्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२११८१३१९८९१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Prakash 
Babanrao 
Surwase 
(प्रकाश सुरवसे) 
उपसचिव,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-१०१८/प्र.क्र.४१/समन्वबय 


प्रत - 


१. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,मुबंई 

२. प्रधान सचिव (वने),महसुळ व वन विभाग, मंत्रालय, मुबंई 

३. अतिरीक्त मुख्य सचिव fod विभाग,मंत्रालय, मुबंई 

४. अतिरीक्त मुख्य सचिव ,नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुबंई 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )(लेखापरीक्षा)२/१- महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर 
६. संचालक ,वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय ,मुबंई 

७. संचालक, आयुष संचालनालय , मुंबई 

८. आयुक्त ,अन्न व औषध प्रशासन,मुबंई 

९. महाव्यवस्थापक,हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ , मुबंई 

१०. संचालक, हाफकीन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्था, मुंबई 

११. कुलसचिव ,महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ , नाशिक 

१२. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग(अर्थ-९/व्यय१३), मंत्रालय, ,मुंबई 

१३. कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग (कार्यासन-फ-११), मंत्रालय, ,मुंबई 
१४. कक्ष अधिकारी, (१४७२-कार्यासन) नियोजन विभाग, मंत्रालय, ,मुंबई 

. कक्ष अधिकारी ,अलेप, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,मुबंई 

१६. निवडनस्ती (समन्वय) 


ae) 
Cc 
es 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


